औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत नांदूर मधमेश्वर कालवा विभाग क्र.२, 
वैजापूर अधिनस्त असलेला नांदूर मधमेश्वर 
कालवा उपविभाग क्र.९, वडीगोद्री हा 
उपविभाग बंद करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- आढावा-२०१९/प्र.क्र.३९/आ.(पुनर्रचना), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय जलसंपदा विभाग, क्रमांक: आढावा-१००२/(३३५/२००२) 
आ.(प्रशि), दि.०६/०२/२००३ 


प्रस्तावना :- 


जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याच्या 


अनुषंगाने सर्व मुख्य अभियंता यांना प्रदेश/मंडळ/विभाग/उपविभाग व शाखा निहाय 


कार्यालयातील कामाचे स्वरुप, त्याबाबत आवश्‍यक मनुष्यबळ व सुरु/प्रस्तावित कामांचा 


आढावा घेवून आवश्‍यक व अनावश्यक कार्यालयांचा तपशील शासनास सादर करण्याबाबत 


निदेश देण्यात आले होते. त्यास अनुसरुन कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 


विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांनी नांदुर मधमेश्वर कालवा विभाग क्र.२, वैजापूर, औरंगाबाद 


या विभागीय कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेला नांदुर मधमेश्वर कालवा उपविभाग क्र.९, 


वडीगोद्री, ता.अंबड, जि.जालना हा उपविभाग बंद करण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार 


नांदुर मधमेश्वर काळवा उपविभाग क्र.९, वडीगोद्री, ता.अंबड, जि.जालना हा उपविभाग बंद 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 


मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अधिनस्त अधीक्षक 


अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अंतर्गत असळेळले कार्यकारी अभियंता, 


नांदुर मधमेश्वर कालवा विभाग क्र.२, वैजापूर, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील 


नांदुर मधमेश्वर काळवा उपविभाग क्र.९, वडीगोद्री, ता.अंबड, जि.जालना हा उपविभाग बंद 


करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.३९/आ.(पुनर्रचना) 


२. उपरोक्त उपविभागीय कार्यालय दि.०६/११/२०२० पासून बंद करण्यासाठी संबंधित 


Weal कार्यालयाने आव्यक सर्व कार्यवाही तत्काळ करावी. 


३. बंद करण्यात आलेल्या उपविभागीय कार्यालयातील मंजूर पदांबाबत शासन स्तरावर 
निर्णय घेण्यात येईल. 


४. बंद करण्यात आलेल्या उपविभागीय कार्यालयातील उर्वरित कार्यभार व सर्व 


कार्यालयीन अभिलेख (न्यायालयीन, लेखा आक्षेप इतर प्रकरणे) संबंधीत प्रादेशिक 


कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुख (मुख्य अभियंता) यांचेमार्फत प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने योग्य 


ठरेल अशा कार्यालयांतर्गत संलग्न करण्यात यावा. 


५. बंद होणाऱ्या कार्यालयातील सध्या कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या समावेडानाची 


कार्यवाही मंडळ कार्यालयांमधील रिक्‍त पदांवर पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात 


मंडळ तथा प्रादेशिक कार्यालयाने तत्काळ करावी. तसेच, केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥/99॥॥9.90५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०११०३१४४८०३६३२७ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ly signed by Sunil Gangaram Gangarkar 


Sunil Gangaram mszcrnreroinanss 


‘Water 


2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285c 


Gangarkar Scheer 


(सु. गं. गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) 
) 
) 


मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा 
मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव 

८) मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.३९/आ.(पुनर्रचना) 


९) मा.उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१०) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
११) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक 
१२) मा.राज्यमंत्री (खारभूमी) यांचे स्वीय सहायक 
१३) सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य. 
१४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) प्रधान सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१७) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
१९) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर 
२०) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२१) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (मेरी), नाशिक. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


22) कार्यकारी संचालक, गोदावरील मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
२३) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
२४) मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
२५) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२६) आंतर वित्तीय सल्लागार व सह/उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२८) उप सचिव (सेवा)/ उप सचिव (आस्था)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९) अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद. 
30) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
39) कार्यकारी अभियंता, नांदुर मधमेश्वर कालवा विभाग क्र.२, वैजापूर, औरंगाबाद. 
३२) सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
३३) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(कार्यालयात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 
३४) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३५) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


